तौक्ते” चक्रीवादळामुळे राज्यात झालेल्या 
अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात 
उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक 
मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीकरिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३८/म-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२२ 


वाचा : 9) शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३, दिनांक १३.०५.२०१५ 
२) शासन निर्णय, क्रमांक : सीएळएस-२०१७/प्र.क्र.२६७/म -३, दिनांक २५.०१.२०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांक सीएलळएस-२०२१/प्र.क्र.१३८/म -३, दिनांक २.६.२०२१ 
४) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचेकडून प्राप्त प्रस्ताव 
प्रस्तावना: 
दिनांक १६ व १७मे ,२०२१ रोजी “clad ” चक्रीवादळाचा प्रभाव राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये 
जाणवला आहे. या चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीच्या जिल्हयामध्ये तसेच राज्यतील इतर काही जिल्हयांमध्ये 
नागरिकांच्या जिवितांचे व मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत 
देण्याबाबत दिनांक २७.५.२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये मदतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


dad” चक्रीवादळामुळे पडझड झालेल्या प्राथमिक झाळांच्या तातडीच्या दुरूस्तीसाठी एकूण 
रू.१२९३.२४ लक्ष (अक्षरी बारा HIST SAAT लक्ष च्योवीस हजार फक्त) एवढा निधी आवश्‍यक आहे. सदरचा 
निधी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने राज्य कार्यकारी समितीच्या दि.२३.०८.२०२१ रोजीच्या बैठकीत 
सदरचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. सदर बैठकीत राज्य कार्यकारी समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निधी 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 


राज्य कार्यकारी समितीने दि.२३.०८.२०२१ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मंजूरीनुसार 
खालीलप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव व राज्य कार्यकारी समितीने 
दि.२३.०८.२०२१ च्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार “dled ” चक्रीवादळामुळे पडझड झालेल्या जिल्हा 
परिषदांच्या प्राथमिक शाळा इमारतींच्या तातडीच्या दुरूस्तीसाठी रू.१२९३.२४ लक्ष (अक्षरी बारा कोटी 
SAT लक्ष च्योवीस हजार फक्त) एवढा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
विभागीय आयुक्‍्तांमार्फत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३८/म-३ 


अ.क्र. जिल्हा । शाळांची संख्या | मंजूर करण्यात येत | या शासन निर्णयान्वये 
असलेला निधी (रूपये वितरीत करण्यात येत 
लाखात) असलेला निधी (रूपये 
लाखात) 
विळा २ ३ 1 छे षु 
शिका रायगड ४९२ ७३८.०० ७३८.०० 
२ | am ७० ७३.९० ७३.९० 
३ | रत्नागिरी २६८ ११६.१२ ११६.१२ 
४ | Rayer २०९ ५८.६४ ५८.६४ 
५ | पालघर १६४ १२०.२३ १२०.२३ 
६ | at २२ २४.५० २४.५० 
सातारा २६ २६.०० २६.०० 
कोल्हापूर ३२ ६४.०० ६४.०० 
नंदूरबार शिका ४.९४ ४.९४ 
वि नाशिक ६१ ६४.९१ ६४.९१ 
Rim q धुळे २ २.०० २.०० 
एकूण १३५६ १२९३.२४ १२९३.२४ 


२. वर नमूद केलेला निधी बीम्स प्रणाळीवर संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांना कार्यासन म-११ यांनी 
तात्काळ वितरित करावा. 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयातील 
दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या लेखाज्ीर्षाखाळी वितरित करण्यात 
आलेला निधी खर्च करण्यात यावा ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


४. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरूस्तीकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी खालील अटींच्या 
अधीन राहून खर्च करण्यात यावा:- 


१) हा निधी केवळ जिल्हा परिषदांच्या/पंचायत राज यांच्या प्राथमिक शाळांच्या इमारतींच्या 
तातडीच्या दुरूस्तीसाठीच खर्च करावा. 


२) जिल्हा परिषद/पंचायत राज प्राथमिक शाळा इमारतीच्या तातडीच्या दुरूस्तीसाठी प्रती शाळा 
रू.२.०० लक्ष या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


3) माध्यमिक शाळा इमारतींच्या दुरूस्तीसाठी हा निधी वापरण्यात येऊ नये. 


8) अशासकीय/खाजगी संस्थांच्या शाळा इमारत दुरूस्तीसाठी हा निधी वापरण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३८/म-३ 


५) ज्या प्राथमिक शाळा इमारतीच्या तातडीच्या दुरूस्तीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून या 
आदेशान्वये मंजूर केलेला सदर निधी वापरण्यात येईल, त्याच दुरूस्तीवर राज्य शासनाचा इतर 
निधी वापरून खर्चाची व्दिरूक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
५. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात 
यावा. 
६. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी 
त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून 
उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास तसेच महालेखापाल यांना सादर करण्याची 
जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील. 
७. वरील प्रयोजनासाठी मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या 
निवारणासाठी अर्थसहाय,०२ पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१)(०६) नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनुज्ञेय विभागातील आपतीग्रस्त पायाभूत 
सुविधांचा तातडीच्या स्वरूपाच्या दुरूस्ती/पुर्नस्थापनेसाठी खर्च (अनिवार्य),३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२४५ २४६१) या लेखाशिर्षाखाली पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: ३२/२०२२/व्यय-९, 
दिनांक ०८.०२.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०३०७१३२९१५०२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.03.08 15:22:04 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३८/म->३ 


६. विभागीय आयुक्‍त, कोकण/पुणे/नाशिक , 

७. जिल्हाधिकारी, रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, पालघर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नंदूरबार, 
नाशिक, धुळे 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड, ठाणे,रत्नागिरी,सिंधुदूर्ग, पालघर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, 
नंदूरबार, नाशिक, धुळे 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१०.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

११.संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड,ठाणे,रत्नागिरी,सिंधुदूर्ग,पालघर,पुणे,सातारा,कोल्हापूर, 
नंदूरबार, नाशिक, धुळे, 

१३.मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१४.मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१५.वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१६.कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१७.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


